छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण 
व मानव विकास संस्था(सारथी) पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ प्रकल्प 
संचालक (शिक्षण) पदावर प्रतिनियुक्तीने 
पदस्थापना देणेबाबत... 
महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:-नियुक्‍ती-३५२३/प्र.क्र.१४४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.सारथी-२०२१/प्र.क्र.७८/का-१४२५, 
दि.०४.०५.२०२१. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेश क्र.ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-२, 
दि.२७.०९.२०२१. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.अ.शा.पत्र क्र.सारथी/आस्थापना/१९०/२०२३, दि.२२.०५.२०२३. 
४. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रआशिका-२०२३/पतिनि.सारथी/आस्था अ 
१०५/७२०५, दिनांक-२२.११.२०२३. 
शासन आदेशा :- 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या वाचा येथील क्र.१ अन्वये “छत्रपती शाहू महाराज 
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे” या कंपनीच्या आस्थापनेवर नियमित स्वरुपाची 
पदे व बाहययंत्रणेव्दारे नियुक्‍त करावयाच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये वरिष्ठ प्रकल्प संचालक (शिक्षण) हे १ पद निर्माण करण्यात आले आहे. सदरचे पद शालेय 
शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली बाहययंत्रणेव्दारे भरण्याची तरतूद आहे. तदनुषंगाने वाचा क्र.३ अन्वये 
“व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
पुणे”येथे वरिष्ठ प्रकल्प संचालक(शिक्षण) या पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 
२. त्याअनुषंगाने श्री.नामदेव शेंडकर, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
यांची वरिष्ठ प्रकल्प संचालक(शिक्षण), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था(सारथी), पुणे पदावर प्रथमत: दोन वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे प्रतिनियुक्ती झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील. याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-३५२३/प्र.क्र.१४४/प्रशा-२ 


Ge 


१०) 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥६॥/७59॥[॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०११९१५५९५०७२२१ असा 
आहे. हा शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL. 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=340ec5e34f4f31b01be0869a230e89b14739b1c38b24cff0ed 


d0f8088e0c342a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KA R PAT F serialNumber=9395C596B57A69FE04109B8C8191E7389CFFSEDA3FA 
C16C6F8263BE7FBBD319D, cn=TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2024.01.19 15:58:59 +05'30' 
(टि.वा.करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यसचिवांचे स्वीय सहायक 

मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण विभाग), यांचे स्वीय सहायक. 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे. 

सर्व शिक्षण संचाळक 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


